दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ नुसार 
महिळा व बाळ विकास विभागाच्या 
नियंत्रणाखालील क्षेत्रीय कार्यालयातील गट अ, ब, 
क व ड़ या संवर्गातील पदे दिव्यांगांसाठी शासन 
सेवेत सुनिश्चित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र:- दिव्यांग-२०१९/प्र.क्र.9७९/का-७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक:-१६ फेब्रुवारी, २०२१. 


१) दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६. 

२) सामाजिकन्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन परिपत्रक क्र. दिव्यांग-२०१९/प्र.क्र.२५१/ दि.क.२, 
दि.१२.११.२०२०. 

३) केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे दि.४.१.२०२१ रोजीचे 
अधिनसूचना. 

8) सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र. दिव्यांग-२०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क.२, 
दि.२.२.२०२१. 

५) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांचे पत्र क्र.६८८, दि.१२.२.२०२१. 

६) आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र.८२२,दि.१५.२.२०२१. 


प्रस्तावना:- 

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार दिव्यांगासाठी शासन सेवेतील 
पदांची सुनिश्चिती करणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाने दि.०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये 
दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी करुन सदर यादी केंद्र शासनाच्या 
www.disabilityaffairs.gov.in या संकेत स्थळावर Policy/Acts/Rules-Notification येथे List of post 
identified suitable for persons with Benchmarks Disabilities notified on ¥.9.2029 या शिर्षाखाली 
प्रसिध्द केळी आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने संदर्भाधीन क्र.४ येथील शासन निर्णयान्वये, 
राज्य शासनाच्या आस्थापनेवरील पदे दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित करण्याबाबतच्या सूचना निर्गमित केल्या 
आहेत. सदर शासन निर्णयातील निर्देशास अनुसरुन महिला व बाल विकास विभागाच्या नियंत्रणाखाली 
क्षेत्रीय कार्यालयातील गट अ, ब, क, व ड़ या संवर्गातील पदे दिव्यांग प्रवर्गासाठी सुनिश्चित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील 
पदांची पद सुनिश्चिती करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली 
यांनी दि.४.१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी करुन प्रसिध्द केली 
आहे. त्यामध्ये नमूद केल्यानुसार केंद्र शासनाने पदे सुनिश्चिती करुन दिव्यांगासाठी पदे सुनिश्चित केलेले 
गट अ, ब, क व ड मधील जी पदे राज्य शासनाच्या आस्थापनेवर आहेत, SAM पदांबाबत, केंद्र शासनाने 
प्रसिध्द केलेल्या यादीतील ज्या पदांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या, कामाचे स्वरुप व प्रचलित वेतनश्रेणी राज्य 
शासनाच्या सेवेतील पदांशी समान आहेत, अशा पदांची पदनामे जरी भिन्न असली तरी राज्य शासन सेवेतील 
ती पदे दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित राहतील, अशा सूचना सामाजिक न्याय विभागाने संदर्भाधीन क्र.४ येथील 
शासन निर्णयान्वये दिलेल्या आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०१९/प्र.क्र.9९/का-७. 


२. त्यास अनुसरुन केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या दि.४.१.२०२१ रोजीच्या अधिसूचनेतील 
दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेल्या गट अ, ब, क व ड संवर्गाकरिता प्रसिध्द केल्याप्रमाणे महिला व बाल 
विकास विभागाच्या नियंत्रणाखालील क्षेत्रीय कार्यालयातील गट अ, ब, कव ड़ या संवर्गातील पदांसाठी या 
शासन निर्णयान्वये, दिव्यांगांसाठी विवरणपत्र-अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे पदे सुनिश्चित करण्यात येत आहेत. 


3. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०२१६११३७४४३०३० असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


signed by RAVINDRA SITARAM JARANDE 


RAVI N D RA पव = RAVINDRA SITARAM JARANDE, C = IN, 


S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


SITARAM ०१,५०९ ४७५५० ५०५५४०० 


सहपत्र- विवरणपत्र-अ (र.सि.जरांडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.मंत्री (म.व बा.वि.), मंत्रालय, मुंबई 

मा.राज्यमंत्री (म.व बा.वि.), मंत्रालय, मुंबई 

५. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/ विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

६. मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

७. अ.मु.स, सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

८. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

९. प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

qo. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे 

११. आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई 

१२. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, आयुक्तालय, पुणे 

१३. निवड नस्ती, का-७ 


Cc 40 A -0 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०१९/प्र.क्र.9९/का-७. 


शासन निर्णय क्र:- दिव्यांग-२०१९/प्र.क्र.५९/का-७,दि. १६ फेब्रुवारी, २०२१ सोबतचे 


"विवरणपत्र-अ" 
अ.क्र पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग 
गट-अ राजपत्रित संवर्गातील पदे 
| सह आयुक्‍त S,ST,W,L,MF, | a) B, LV 
RW, H, ७, SE b) D, HH 
c) OA, OL, OAL, LC, Dw, AAV 
d) MD involving (a) to (c) above 
२ | उपआयुक्त S,ST,W,L,MF, | a) B, LV 
RW, H, ७, SE b) D, HH 
c) OA, OL, OAL, LC, Dw, AAV 
d) MD involving (a) to (c) above 
3 14. जिल्हामहिलाव बाळ विकास S,ST,W,L,MF, | a) B, LV 
अधिकारी, RW, H, C, SE b) D, HH 
२. जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, महिला 0 OA, OL, OAL, LC, Dw, AAV 
व बाल विकास, जिल्हा परिषद d) MD involving (a) to (0 above 
३. बाल विकास प्रकल्प अधिकारी 
प्रकल्प (नागरी) 
४. सहाय्यक आयुक्‍त 
५. परिविक्षा अधिक्षक 
४ | बालमानसझास्त्रज्ञ 5,51,//,8५९,१//, | a) B, LV 
SE,H,C,MF b) D, HH 
c) OA, OL, OAL, LC, Dw, AAV 
d) MD involving (a) to (c) above 
गट-ब राजपत्रित संवर्गातील पदे 
५ ।१.बाल विकास प्रकल्प अधिकारी S,ST,W,L,MF, | a) B, LV 
(ग्रामीण) RW, H, ७, SE b) D, HH 
२.जिल्हा महिला व बाल विकास c)OA, OL, OAL, LC, Dw, AAV 
अधिकारी d) MD involving (a) to (c) above 
३.अधिक्षक संस्था 
४.सांख्यिकी अधिकारी 
५.निरीक्षक प्रमाणित शाळा व संस्था 
६.अधिव्याख्याता 
७.रचना व कार्यपध्दती अधिकारी 
गट-ब अराजपत्रित संवर्गातील पदे 
६ । संरक्षण अधिकारी (जिल्हास्तर) S,ST,W,L,MF, | a) LV 
RW, H, ७, SE b) HH 
०७५, OL, OAL, LC, Dw, AAV 
d) MD involving (a) to (c) above 
७ । विधी सल्लागार S,ST,W,L,MF, | a) LV 
RW, H, C, SE b) D, HH 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०१९/प्र.क्र.9९/का-७. 


अ.क्र पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग 
०७५, OL, OAL, LC, Dw, AAV 
d) MD involving (a) to (c) above 
८ | समुपदेशक 5, छा, ७५,5८३ | a) 
RW, H, ७, SE b) HH 
c) OA, OL, OAL, LC, Dw, AAV 
d) MD involving (a) to (c) above 
गट-क संवर्गातील प 
९ । कार्यालय अधिक्षक S,ST,W,L, MF, | a) LV 
RW, H, ७, SE b) HH 
c) OA, OL, OAL, LC, Dw, AAV 
d) MD involving (a) to (c) above 
a लघुलेखक (उच्चश्रेणी) S,ST,BN,MF,RW, | OL,BL,OA,LV,AAV,LC,Dw,OAL 
SE 
fa! लघुलेखक (निम्मश्रेणी) S,ST,W.L,MF,SE, | OA,OL,BL,OAL,LV,AAV,LC,Dw 
RW, H.C 
१२ | प्रमुख लिपिक S,ST,W,L,MF, | a) LV 
RW, H, ७, SE b) HH 
c) OA, OL, OAL, LC, Dw, AAV 
d) MD involving (a) to (c) above 
१३ ।१.परिविक्षा अधिकारी S,ST,W,L,MF, | a) LV 
२.उपअधिक्षक RW, H, ७, SE b) HH 
३.सहायक निरीक्षक प्रमाणित शाळा c) OA, OL, OAL, LC, Dw, AAV 
d) MD involving (a) to (c) above 
१४ | मुख्यसेविका S,ST,W,L,MF, | a) LV 
RW, H, C, SE b) OA, LC 
c) AAV 
d) MD involving (a) to (c) above 
१५ ।१.वरिष्ठ लिपीक S,ST,W,L,MF, | a) LV 
२.सांख्यिकी सहायक RW, H, ७, SE b) HH 
c) OA, OL, BL, OAL, LC, Dw, AAV 
d) MD involving (a) to (c) above 
१६ ।१.कनिष्ठ लिपीक S,ST,W,L,MF, | a) LV 
२.कनिष्ठ सहायक. RW, H, ७, SE b) HH 
c) OA, OL, BL, OAL, LC, Dw, AAV 
d) MD involving (a) to (c) above 
१७ | संरक्षण अधिकारी (कनिष्ठ) S,ST,W,L,MF, | a) LV 
RW, H, C, SE b) HH 


OA, OL, OAL, LC, Dw, AAV 
MD involving (a) to 


Cc 
d 


SS SS 


(c) above 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०१९/प्र.क्र.9९/का-७. 


अ.क्र पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग 
१८ । डाटा एन्ट्री ऑपरेटर S,ST,W,L,MF, | 81 
RW, H, C, SE b) D, HH 
c) OA, OL, BL, OAL, LC, Dw, AAV 
d) MD involving (a) to (c) above 
१९ | शिक्षक S,ST,W,L,MF, | a) LV 
RW, H, C, SE b) D, HH 
c) OL, BL, LC, Dw, AAV 
d) MD involving (a) to (c) above 
२० | कृषि पर्यवेक्षक S,ST,W,L, MF, | a) LV 
RW, H, C, SE b) HH 
c) OA LC, Dw, AAV, MW 
d) MD involving (a) to (c) above 
२१ | कृषिसहा. S,ST,W,L,MF, | a) LV 
RW, H, C, SE b) HH 
c) OA LC, Dw, AAV, MW 
d) MD involving (a) to (c) above 
गट-ड संवर्गातील पदे 
२२ | जमादार S,ST,W,PP,L, | a) 
KC, SE, b) D, HH 
RW,C,MEF c) OA, OL, LC, Dw, AAV 
d) MD involving (a) to (c) above 
२३ | स्वयंपाकी S,ST,W,PP,L, | a) 
KC, SE, b) D, HH 
RW,C,MEF c) OA, OL, Dw, AAV 
d) MD involving (a) to (c) above 
२४ | वरिष्ठ काळजी वाहक S,ST,W,PP,L, | a) 
KC, SE, b) D, HH 
RW,C,MEF c) OA, OL, LC 
d) MD involving (a) to (c) above 
२५ | कनिष्ठ काळजी वाहक S,ST,W,PP,L, | a) LV 
KC, SE, b) D, HH 
RW,C,MEF c) OA, OL, LC, 
d) MD involving (a) to (c) above 
२६ | शिपाई S,ST,W,PP,L, | a) B, LV 
KC, SE, b) D, HH 
RW,C,MEF c) OA, OL, LC, Dw, AAV 
d) MD involving (a) to (c) above 
२७ | सफाईगार S,ST,W,PP,L, | a) LV 
KC, SE, b) D, HH 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०१९/प्र.क्र.9९/का-७. 


अ.क्र पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग 
RW,C,MF c) OA, OL, LC, 
d) MD involving (a) to (c) above 
२८ | पहारेकरी S,ST,W,PP,L, | a)LV 
९७, 9६, 0) HH 
RW,C,MF GV, 
d) MD involving (a) to (c) above 
Abbreviations:- 
Sr.No. | Abbreviation Long Form Sr.No. Abbreviation Long Form 
1 IB Blind | 9 | DW Dwarfism 
2 LV Low Vision 10 AAV Acid Attack Victim 
3 Pf Deaf 11 ASD Autism Spectrum 
Disorder (M) 
4 HH Hearing 12 ID Intellectual Disability 
Handicapped 
5 OL One Leg 13 SLD Special Learining 
Disability 
a OAL One Arm and Onle 14 MI Mental 1111055 
Led 
7 CP Cerebral Palsy 15 MD Multiple Disbalities 
| 68 LC Leprosy Cured 16 BL Both Leg 
Abbreviations:- 
Sr.No. Abbreviation | Long Form Sr.No. Abbreviation | Long Form 
1 5 Sitting 7 [PP sd Pulling & Pushing 
2 ST Standing [= MF Manipulation by 
Fingers 
3 WwW Walking | 9 | SE Seeing 
4 BN Bending 10 H Hearing 
5 L Lifting 11 C Communication 
a KC Kneelilng & 
Crouching 
RAVINDRA DN: CN = RAVINDRA SITARAM JARANDE, C= IN 


S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


SITARAM JARANDE एकक OO BONEN OES 


Date: 2021.02.16 14:58:38 +05'30' 


(र.सि.जरांडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


